a, 


~ (9 
५८३४१1०) २६ 


। सर्व वाचकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा! 'स्वातंत्र्य' हे मूल्य सर्वांसाठीच महत्वाचे आहे, पण स्वातंत्र्य फक्त देशाचे असते का? मोठ्या 
माणसांना, लहान मुलांना, प्राण्यांना कोणते स्वातंत्र्य आहे, कोणते नाही? देशाचे नागरिक म्हणून आणि व्यक्ती म्हणून आपल्याला मिळणारे 
| स्वातंत्र्य ह्यात काय फरक आहे? पुस्तक खिडकीच्या ह्या अंकात 'स्वातंत्र्य' आणि 'शांती'ची पुस्तके पाहू या. 


गोष्ट ऐकूया सदाको-भाग२ | |गोष्ट वाचूया गोष्ट फर्डिनंडची 


8+ वर्ष । arvindguptatoys.com अ न 5+ वर्ष । कजा कजा मरू प्रकाशन 


हिरोशिमातील आण्विक उत्सर्गामुळे 'सदाको सासाकी' ह्या १२ वर्षाच्या फर्डिनंडने लढाई करावी, मॅटॅडोरला मारावे अशी सर्वांची इच्छा आहे. 
मुलीला रक्ताचा कर्करोग झाला. १००० कागदी बगळे केले तर आपण बरे फर्डिनंडला मात्र फुलांमध्ये शांतपणे बसून त्यांचा सुगंध घ्यायला 
होऊ ह्या आशेवर आपल्या शेवटच्या दिवसांमध्ये ती ओरिगामीचे बगळे आवडते. त्याचे विचार स्वतंत्र आहेत, इतरांचे मत काहीही असले तरी तो 
करू लागली. ६३५ बगळे करून तिने कायमचे डोळे मिटले. सदाकोच्या त्याला जे योग्य वाटते तेच करतो. प्रेम, शांती आणि स्वातंत्र्याबद्दलचे हे 


कथेचा दुसरा भाग ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. सुंदर पुस्तक वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 
करून पाहूया बोलकी चित्रे | |मोठ्यांसाठी मुलांना काय हवंय? 


5+ वर्ष | इकतारा प्रकाशन £ storyweaver.org.in 


तुम्ही कधी चित्रं 'वाचली' आहेत का? इथे एक चित्र दिले आहे. काय काय॒ मुलांच्या इच्छा, आकांक्षा, तसेच त्यांना त्यांचा परिसर, आणि हे जग कसं 

दिसतं आहे चित्रात? चित्राचा विषय काय आहे? चित्रांमधून एखादी गोष्ट असायला हवं असं वाटतं, हे सांगणारं हे पुस्तक. भारतातल्या १६ मुलं 

तयार होऊ शकते का? चित्र पाहून काय काय वाटतं आहे? चित्र॒ मुलींनी आपले विचार अगदी एक दोन वाक्यात मांडले आहेत, आणि 

पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. त्याला साथ आहे सुंदर चित्रांची. पुस्तक वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 
करा. 


fo पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि ५५७८/७९ करण्यासाठी शेजारी 
— पत्राच्या चिन्हावर क्लिक करा. तुम्ही केलेल्या कृती, तुम्हाला आवडलेले लेख, गोष्टी आम्हाला नक्की पाठवा! 


क्री जिज्ञासा किड्स, पुणे “ऽ & 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/]idnyasakKids 


आ 


PLR 


सुहित धामणगांवकर मिहिका पोतकर 
उर्फ खंडू, सुह्या, लाडोबा. 


चित्रकार 


अ हे, 


त्र 4 2, 


रि 
विहान साळस्कर 
चित्रकार, वाचक 


आर्णवी कानेटकर 
वय ९ 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/jidnyasakKids 


